अपर पोलीस आयुक्‍त, 
दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई यांना 
"कार्यालय प्रमुख' म्हणून घोषीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह बिभाग (बिशेष) 
शासन निर्णय क्र. एसएसए-१००८/प्र.क्र.२७६/विशा-, कि : 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० जुलै, २००८ 


पहा:- १. पोलीस आयुक्‍्त,(र ब का), मुंबई यांचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष-२(३)/रबक/१५६/२००६, । 
दि. १३/०४/२००६ 
२. सह पोलीस आयुक्त, दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई. यांचे oa क्र.५९१/अपोआ/ दविप/२००८, 
दि. १५/०३/२००८ 
: अपर पोलीस आयुक्‍त, दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई या पथकाचे कार्यालयीन कामकाज अपर 
पोलीस आयुक्त, (गुन्हे) मुंबई यांचे मार्फत करण्यात येते. अपर पोलीस आयुक्त, (गुन्हे) मुंबई यांच्या 
कार्यालयातील कामाचा ताण तसेच प्रशासकीय अडचणी विचारात घेऊन, अपर पोलीस आयुक्‍त, दहशतवाद 
बिरोधी पथक यांना 'कार्यालय प्रमुख' म्हणून घोषीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत 
शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- अपर पोलीस आयुक्त, दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई यांना वित्तीय अधिकार नियमपुस्तका 
१९७८ शासन निर्णय क्र. विअप्र-१०००/प्र.क्र. ४६/२००१/विनिमय, दि. ११/०७/२००१ च्या परिशिष्टातील भाग 
पहिला उपविभाग १, अ.क्र.२ अनूसार, प्राप्त प्राधिकारानुसार दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई या कार्यालाचे 
कार्यालय प्रमुख' म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. 


र हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२००८०७१०१५५२०३००१ येथे नोंदविण्यात आलेला आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार FA, Gs 
“A, 4 a ae 
(अं.शा.घार्गे ) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 


महालेखापाल, १/२ (लेखा ब अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
(कृ. मा. प.) 


ro १/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर. 

अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग. . 

प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग. . _ 

वित्त विभाग'(कोषा-५/अर्थसंकल्प-१०/व्ययॅ-७/व्यय-१०) 

अधिदान ब लेखा अधिकारी, tag 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

'पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई - 

_ बिशेष पोलीस महानिरीक्षक, दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई 
गृंह बिभाग कार्यासनं-बीयुंडी-१, बींयुंडी-२, आस्था-१, पोल-१ मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती विशा- 


